RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


SANELE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


- 


वर्ष ७ , अंक १४८ ] 


गुरुवार , डिसेंबर २ , २०२१ / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३६५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ डिसेंबर २०२१ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , १ ९ ५८ . 


> 


क्रमांक मुद्रांक -२०१ ९ / २४६४ / प्र.क्र . - ४१ / एम -१ ( धोरण ) .- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , १ ९ ५८ ( १ ९ ५८ चा ६० ) 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम ९ च्या खंड ( अ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्र शासन , जनहितार्थ तसे करणे आवश्यक असल्याची खात्री पटल्याने , याद्वारे , सातारा मेषपालन व लोकर प्रक्रिया 
सहकारी संस्था मर्यादित , सातारा आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये नमूद केलेले संबंधित मूळ जमीन मालक 
यांच्यामध्ये , अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये नमूद केलेल्या १४.९९ हेक्टर जमिनीच्या बाबतीत करण्यात आलेल्या बक्षीस पत्राच्या संलेखावर , 
उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची - एकच्या अनुच्छेद ३४ अन्वये आकारणीयोग्य असलेले रुपये ६,६६,४७४ / - ( रुपये साठ लाख 
सहासष्ट हजार चारशे चौऱ्याहत्तर फक्त ) इतके मुद्रांक शुल्क माफ करीत आहे 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३६५-१ 


२ 


- 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २ , २०२१ / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४३ 

अनुसूची 


अ.क्र . 


मूळ मालक 


बक्षीस पत्राची तारीख 


फेरफार 
क्रमांक 


सातारा जिल्ह्यातील 
माण तालुक्या 
तील गोंदवले बुद्रुक 
गावातील जमिनीचा 

तपशील 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ३ ) 
गट क्षेत्र 
क्रमांक ( हेक्टर 

मध्ये ) 


१ . 


३८४/१ 


२.८१ 


१ ९ ११ 


२१.१०.१ ९ ८६ 


२ . 


१.२८ 


१ ९ १२ 


२१.१०.१ ९ ८६ 


३ . 


३८५ 


४.९ ८ 


१ ९ १३ 


२१.१०.१ ९ ८६ 


४ . 


५४८ 


१.०० 


१ ९ १४ 


२१.१०.१ ९ ८६ 


शंकर तात्या नवले , म.वा. 
लक्ष्मण शंकर नवले व अन्य , 
कृष्णा तात्या नवले , म.वा. 
जगन्नाथ कृष्णा नवले व अन्य 
विठू केसू नवले , म . वा . 
भगवान विठ्ठल नवले व अन्य 
तानाजी काशिनाथ नवले , 
शिवाजी काशिनाथ नवले 
धनाजी राजाराम नवले , 
मोहन राजाराम नवले 
मधुकर पांडुरंग कट्टे , 
भीमराव पांडुरंग कट्टे , 
नारायण बळवंत कट्टे 
आनंदा विष्णू कट्टे 
बबन मारुती कट्टे , म.वा. 
चंद्रकांत बबन कट्टे 
मधुकर पांडुरंग कट्टे , 
भीमराव पांडुरंग कट्टे , 
नारायण बळवंत कट्टे 


५ . 


५४४ 


१.९ ६ 


१ ९ १ ९ 


१७.०७.१ ९ ८७ 


1 


६ . 


५४३ 


०.८ ९ 


१ ९ १ ९ 


१७.०७.१ ९ ८७ 


७ . 


५४२ 


१.०२ 


१ ९ १ ९ 


१७.०७.१ ९ ८७ 


८ . 


३२ 


१.०५ 


१ ९ १ ९ 


१७.०७.१ ९ ८७ 


> 


एकूण 


१४.९९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


> 


श्रीधर डुबे पाटील , 
शासनाचे सहसचिव . 


- 


३ 3 


eu 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २ , २०२१ / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४३ 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 2nd December 2021 


Order 


MAHARASHTRA STAMP ACT . 


No. Mudrank - 2019 / 2464 / CR41 / M - 1 ( Policy ) .— In exercise of the powers conferred by clause ( a ) 
of section 9 of the Maharashtra Stamp Act ( LX of 1958 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , 
the Government of Maharashtra , being satisfied that it is necessary to do so in the public interest , 
hereby remits the stamp duty of Rupees 6,66,474 / - ( Rupees Six Lakhs Sixty Six Thousand Four 
Hundred and Seventy Four only ) chargeable under Article 34 of Schedule I appended to the said Act , 
on the instruments of Gift Deeds between Satara Meshpalan Va Lokar Prakriya Sahakari Sanstha 
Maryadit , Satara and the concerned original land owners mentioned in column ( 2 ) of the Schedule 
appended hereto in respect of the 14.99 hectors land , more particularly mentioned in column ( 3 ) of 
the Schedule . 


SCHEDULE 


Sr. 


Mutation 
Number 


Date of 


Details of land in 
village Gondavale 

Bk . in Taluka 
Maan in District 

Satara . 


Original Owners 


No. 


Gift Deeds 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Gat Area 
Number ( in HR . ) 


1 . 


384/1 


2.81 


1911 


21.10.1986 


Shankar Tatya Navale . ( D. ) 
through Heir Laxman Shankar Navale 
and others , 
Krishna Tatya Navale , ( D. ) 
through Heir Jagannath Krishna 
Navale and other . 
Vithu Kesu Navale . ( D ) 
through Heir Bhagwan Vitthal Navale 
and other . 


2 . 


550 


1.28 


1912 


21.10.1986 


3 . 


385 


4.98 


1913 


21.10.1986 


Tanaji Kashinath Navale , 
Shivaji Kashinath Navale . 


4 . 


548 


1.00 


1914 


21.10.1986 


Dhanaji Rajaram Navale , 
Mohan Rajaram Navale . 


४ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २ , २०२१ / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४३ 


- 


5 . 


544 


1.96 


1919 


17.07.1987 


Madhukar Pandurang Katte , 
Bhimrao Pandurang Katte , 
Narayan Balwant Katte . 


6 . 


Ananda Vishnu Katte . 


543 


0.89 


1919 


17.07.1987 


7 . 


542 


1.02 


1919 


17.07.1987 


Baban Maruti Katte . ( D ) 
through Heir Chandrakant Baban 
Katte . 


8 . 


32 


1.05 


1919 


17.07.1987 


Madhukar Pandurang Katte , 
Bhimrao Pandurang Katte , 
Narayan Balwant Katte . 


Total 


14.99 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIDHAR DUBE PATIL , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


